राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन 
संस्थांना सन २०२०-२१ मध्ये २५% 
अनुदान मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: सीएसएल-१५२०/प्र.क्र.१२७/७-स, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०२१. 


वाचा : १. शासन निर्णय क्रमांक: सीएसएल-१४९४/२८२२/प्र.क्र.१३३/७-स, दि.१९.११.१९९४. 
२. शासन निर्णय क्रमांक: सीएसएल-१५१२/प्र.क्र.९२३/७-स, दि.२४.१२.२०१३ 
३. शासन निर्णय समक्रमांक दि. २८.०२.२०१४. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या प्रकल्प खर्चामध्ये गेल्या काही वर्षात 


सातत्याने वाढ होत असून, त्यामुळे अल्प व सिमांत होतकरी सभासदच नव्हे तर मध्यम व मोठया 


शेतकऱ्यांना सुध्दा वाढता प्रकल्प खर्च करणे आर्थिकदृष्या अडचणीचे AS आहे. शासनाच्या खर्चाने 


ज्या लहान मोठया पाटबंधारे योजना हाती घेण्यात येतात त्या योजनांच्या लाभक्षेत्रातील होतकऱयांना 


कोणत्याही खर्चाविना पाण्याची सोय उपलब्ध होते. या उलट इतर भागातील शेतकऱ्यांनी स्वत:च 


उपसा जलसिंचनाची व्यवस्था करण्याचे ठरविल्यास त्यांच्या योजनांचा संपूर्ण खर्च त्यांना स्वतःच 


करावा लागतो. त्यामुळे सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा 


बोजा कमी करुन तो काही प्रमाणात शासनाकडून उचलला जावा, या दृष्टीकोनातून उपरोक्त 


शासन निर्णय, दिनांक १९.११.१९९४ अन्वये सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ 


मधील अटींच्या अधिन राहून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सहकारी उपसा जलसिंचन 


योजनांना अर्थसहाय्य देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून सदर 


शासन निर्णयानुसार अनुदान मंजूरीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी सन २०२०-२१ या वित्तीय 


वर्षासाठी ०४ सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना रु. ५४,७२,६८०/- (रुपये चोपन्न लाख बहात्तर 


हजार UE ऐंशी फक्त) इतके अनुदान मंजूर करुन वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. सोबतच्या परिशिष्ट ‘ap मधील ०४ सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना देण्यात आलेली 


मंजूरी, प्रस्तावासोबत सहकार आयुक्त, पुणे यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएसएल-१५२०/प्र.क्र.१२७/७-स, 


आधारे देण्यात आलेली असल्याने सादर केलेल्या कागदपत्रात तसेच माहितीत काही विसंगती 
आढळून आल्यास सदरहु रक्कम संबंधीत संस्थांकडून व्याजासह एकरकमी वसूल केली जाईल या 
अटींच्या अधिन राहील. 


३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याचा रकमेचा धनादेश, ज्या बँक/वित्तीय 


संस्थांकडून सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थेने प्रकल्प खर्चाकरीता कर्ज घेतलेले असेल, त्या 


बँकेच्या/वित्तीय संस्थेच्या व्यवस्थापक/प्रबंधक यांचे नावे काढण्यात यावा. तसेच सदर धनादेडा प्राप्त 


झाल्यानंतर बँकेने/वित्तीय संस्थेने त्यांना धनादेशाद्वारे प्राप्त झालेली अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबंधीत 


सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थेकडून त्यांना येणे असलेल्या कर्जाच्या रकमेपोटी समायोजित 


करावी. 


४. सन २०२०-२१ या आर्थिकवर्षात या योजनेकरीता उपलब्ध तरतुदीमधून रु. ५४,७२,६८०/- 


(रुपये चोपन्न लाख बहात्तर हजार Geral ऐंशी फक्त) इतकी रक्‍कम परिशिष्ट -अ* प्रमाणे सहकार 


आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे कार्यालय स्तरावर बी.डी.एस. वर 


उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. या योजनेवरील रक्‍कम खर्ची घालण्याकरीता सहकार 


आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत 


करण्यात येत आहे. 


५. निधी वितरीत केल्यानंतर किंवा त्यापूर्वी प्रत्यक्ष उपसा योजनेची पहाणी करुन निधीचा योग्य 
वापर झाल्याची खात्री करावी. तसेच लाभार्थी शहोतकऱ्यांची पण प्रत्यक्ष भेट घ्यावी. त्यामध्ये काही 
चुकीचे होऊ नये याची दक्षता घ्यावी. 


६. वरीलप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास संस्थेबरोबर तपासणी अधिकाऱ्यावर देखील जबाबदारी 
निश्चित करण्यात यावी. 


७. शासनाच्या वतीने सदर रक्कम कोषागारातून काढून संबंधीत बँक/वित्तीय संस्थेस 


धनादेशाद्वारे अदा करण्यास लेखाधिकारी, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांना आहरणाचे व संवितरणाचे अधिकार प्रदान 


करण्यात येत आहेत. त्यांनी सदरचा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील रु. ५४,७२,६८०/- 


(रुपये चोपन्न लाख बहात्तर हजार सहाशे ऐंशी फक्त) तरतुदीतून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागवावा. लेखाधिकारी, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएसएल-१५२०/प्र.क्र.१२७/७-स, 


वरीलप्रमाणे काढळेलळी रक्‍कम संबंधीत बँकेस/वित्तीय संस्थेस त्यांच्या कर्जाच्या रकमेपोटी अदा 


केल्यानंतर त्याबाबतचा पूर्तता अहवाल १५ दिवसांत शासनास सादर करावा. 


८. शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल-१४९४/२८२२/प्र.क्र.१३३/७-स, दिनांक १९.११.१९९४ व 


२४.१२.२०१३ आणि २८.०२.२०१४ सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील अटींची तंतोतंत पुर्तता 


झाल्यानंतरच सहकार आयुक्त यांनी संबंधीत संस्थाना अनुदानाचे वाटप करावे. 


९. या करीता होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक व्ही -२, 

२४२५, सहकार 

१०८, इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 

(पाच) इतर संकिर्ण सहकारी संस्था 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (राज्य योजनांतंर्गत योजना) 

(०५) (02) उपसा जलसिंचन योजनांना अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) (२४२५ १२६१) 

३३, अर्थसहाय्य, 


१०. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौसं. क्र.3०८/१४३१, दिनांक १४.१२.२०२० व 


वित्त विभागाचा अनौसं. क्र.३९०/व्यय-२, दिनांक ३०.१२.२०२० अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०४१७११४५४६०२ असा आहे. हा A 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte 


DN: त, o=Government Of Maharashtra, ou=Co Operation Marketing 
a aa e ५ h And Textile Dep: talCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=fed1b2« 17191 70d9eaeBaa25 1 ee28dc56c75d8a65acb 

वी 34103d45bd48, 
h k S h t serialNumber=b9bf7a534d8f1 272bd902482bf95b556aSbaefdddce1 857 
Shankarrao Shingte sims ळे 
Date: 2021.01.04 17:16:12 --05'30' 
(रमेश शिंगटे) 


अवर सचिव तथा सहनिबंधक, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, मुंबई 
२. महालेखापाल, लेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -२, नागपूर 
३. महाळेखापाल, लेखा परिक्षण, महाराष्ट्र -१, मुंबई, 
४. महालेखापाल, लेखा परिक्षण, महाराष्ट्र -२, नागपूर, 
५. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएसएल-१५२०/प्र.क्र.१२७/७-स, 


६. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर/कोल्हापूर, 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/कोल्हापूर, 
८ 
९ 


. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२) मंत्रालय, मुंबई 

. कार्यासन अधिकारी, का. १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.कार्यासन अधिकारी (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११.कार्यासन अधिकारी (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएसएल-१५२०/प्र.क्र.१२७/७-स, 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्र. सीएसएल-१५२०/प्र.क्र.१२७/७-स, दि. ०४ जानेवारी, २०२१ सोबतचे सहपत्र 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात अनुदान मंजुरीसाठी पात्र ठरलेल्या सहकारी उपसा जलसिंचन 


संस्थांची यादी. 
अ. संस्थेचे नाव अनुदानाची रक्‍कम (रुपये) 
क्र. 
शि . श्री. ओम श्री शंकर उपसा जलसिचन सहकारी २२,६१,८७८ 
संस्था, राजंनगाव ता. पारनेर जि. अहमदनगर. 
(सभासद संख्या- 93) 
२. श्री. हनुमान सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्या. १९,७४,९४१ 
शेळकेवाडी, ता. करवीर जि. कोल्हापूर. 
(सभासद संख्या- १२३) 
३. श्री. हनुमान सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्या. ८,११,२५० 
चोकाक ता . हातकणंगले जि. कोल्हापूर. 
(सभासद संख्या- १३) 
४. | श्री. अंबाबाई सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्या. वाशी ४,२४,६११ 
ता. करवीर जि. कोल्हापूर. (सभासद संख्या- १७) (अनुज्ञे अनुदान रऔु. 


५,२०,०००/- आहे. मात्र निधी 
उपलब्धते अभावी 
रु.४,२४,६११/- इतके अनुदान 
वितरित करण्यात येईल.) 


एकूण 


रु. ५४,७२,६८०/- 


(रुपये चोपन्न लाख बहात्तर हजार Geral ऐंशी फक्त) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


